महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.१५५/पोळ-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१९. 


विषय :- पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व, येथील पोलीस निवासी इमारत क्र.५८, Go, ६२, ६४, 
६५, ६६, Wo, ७२, ७४, ८३, ८५ व ८७ येथील “Drainage Line” याची दुरुस्ती व 
पोलीस निवासी इमारत क्र. ८३, ८५ व ८७ यांचे “Chain link fencing” 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(१३)/ ४९/ 
नि./ ०३/ शा.१५१/ २०१९, दिनांक ०१.०७.२०१९. 


ज्ञापन. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व, येथील पोलीस निवासी 
इमारत क्र.५८, GO, ६२, ६४, ६५, ६६, ७०, ७२, ७४, ८३, ८५ व CY येथील “Drainage Line” 
याची दुरुस्ती व पोलीस निवासी इमारत क्र. ८३, ८५ व ८७ यांचे “Chain link fencing” 
करण्यासाठी एकूण रु.६०,०२,०४१/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. ठक्त खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता, श्रेणी-१, कुर्ला (सा.बां) उपविभाग, मुंबई, 
यांनी सन २०१८-१९ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून ते कार्यकारी अभियंता, उत्तर 
मुंबई (सा.बां) विभाग, अंधेरी, मुंबई, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सा.बां. विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व ते 
रु.६०,२०,०००/- असे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास, 
विवक्षित अटींवर, सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व, येथील पोलीस निवासी इमारत क्र.५८, ६०, 
६२, ६४, ६५, ६६, Wo, ७२, ७४, ८३, ८५ व ८७ येथील “Drainage Line” याची दुरुस्ती व 
पोलीस निवासी इमारत क्र. ८३, ८५ व ८७ यांचे “Chain link fencing” करण्यासाठी एकूण 
रु.६०,२०,०००/- (रुफ्ये साठ लक्ष TAT हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील 
अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे. 

२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु नये. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.१५५/पोल-७. 


५. उक्त खर्च हा, गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, ०० पोलीस, १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (२०५५००९७) 
(दत्तमत)(अनिवार्य, २७ लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३२३/ १९/ इमा.-२, दिनांक १६.०७.२०१९, अन्वये 
मिळालेल्या सा.बां. विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०४१६०४३१६२२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL . 


BO RS E ना वित व क 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


